प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व 
जलसंधारण विभाग, नागपूर येथील गोंदिया 
जिल्ह्यातील गोंदिया व गोरेगाव तालुक्यातील 
४६ माजी मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्ती 
कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र- ७०९/जल-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १५ मार्च, २०२४. 
वाचा: 
१. शासन निर्णय मृद व जलसंधारण विभाग क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.५१६/जळल-१, दिनांक 
११.१०.२०२३. 
२. अप्पर आयुक्‍त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, नागपुर यांचे पत्र क्र. तांशा- 
१/१७९१, दि. २९.११.२०२३ 


प्रस्तावना 

राज्यातील माजी मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन व दुरुस्ती आवश्‍यक असलेल्या योजनांची 
दुरुस्ती करुन सिंचन क्षमता व पाणीसाठा पुनर्स्थापित करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भीय शा. नि क्र. १ 
अन्वये मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. नागपुर प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत ४६ 
योजनांची दुरुस्ती करण्यात येणार असुन दुरुस्तीसाठी एकूण रक्‍कम रु. ४६६.१८ लक्ष इतकी आहे. 
प्रस्तावित ४६ मा.मा. तलाव योजनांच्या मूळ संकल्पित पाणीसाठा १२९१.७५ स.घ.मी व मूळ सिंचन 
क्षमता ५६२.९८ हेक्‍टर असुन प्रत्यक्षात पाणीसाठा ८४५.२९ स.घ.मी व सिंचन क्षमता ३६८.६० हेक्‍टर 
इतका होत आहे. दुरुस्तीमुळे ४४६.४६ स.घ.मी पाणीसाठा व १९४.३८ हेक्‍टर सिंचन क्षमता पुनर्जीवित 
होणार आहे. त्यामुळे संकल्पित पाणीसाठा व सिंचन क्षेत्र उद्दिष्ट्ये साध्य होत आहे. सदर कामांना 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव उपरोक्त संदर्भीय पत्र क्र. २ अन्वये शासनास सादर झाला 
आहे. प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर यांनी आपल्या स्तरावर सर्व 
अंदाजपत्रकांची छाननी/ तपासणी केली आहे. उपरोक्त बाबींचा विचार करून उल्लेखित ४६ कामे 
आराखड्यातील प्राधान्यक्रमांक १ मध्ये समाविष्ट असल्याने प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे 
विचाराधीन होते. त्यानुसार खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७०९/जल-१ 


शासन निर्णय : 
नागपुर प्रादेशिक जलसंधारण विभागातील गोंदिया जिल्ह्यातील गोंदिया व गोरेगाव 

तालुक्यातील एकूण ४६ मा.मा. तलाव योजनांच्या पुनरुज्जीवन व दुरुस्तीची अंदाजपत्रकिय किंमत 

रुपये ४६६.१८ लक्ष (अक्षरी रुपये चार कोटी सहासष्ट लक्ष अठरा हजार फ़क्त) इतकी आहे. या 
किंमतीच्या अंदाजपत्रकांना खालील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 

१ उपरोक्त पैकी प्रत्येक योजनेस स्वतंत्ररित्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. आदेशा 
एकत्रित केलेला आहे. 

२ या तलावांचे पुनरुज्जीवन झाल्यावर पुढील देखभाल दुरुस्तीकरीता हे तलाव "निस्तार हक्क 
धारक पाणी वापर संस्था" तयार करुन त्यांना हस्तांतरण करण्यात यावेत. तथापि, एखाद्या 
तलावावर "निस्तार हक्क धारक पाणी वापर संस्था निर्माण करणे शाक्य नसल्यास निस्तार हक्क 
धारकांची सहमती घेऊन त्या गावातील ग्रामपंचायतीला तलाव हस्तांतरित करण्यात यावेत. 


३) शासन निर्णय दिनांक ११.१०.२०२३ मधील तरतुदीनुसार दुरुस्ती करण्यात यावी. 

४ दुरुस्तीच्या अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकारी यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी. 

५) दुरुस्तीच्या कामाचा दोष दायित्व कालावधी (Defect Liability Period) हा ५ वर्ष राहील. 
६) दुरुस्तीच्या कामांचे Geotag व वेळेसह व्हिडीओ चित्रीकरण बंधनकारक राहील. 


8 काम सुरू करण्यापूर्वी 

७) २५% पूर्ण झाल्यानंतर. 

०0 ५०% काम पूर्ण झाल्यानंतर. 
) 


ie) 


) 
d) ७५% काम पूर्ण झाल्यानंतर. 
8 १००% कामपूर्ण झाल्यानंतर. 
या कामात पाच टप्प्यात ७80199 व्हिडीओ चित्रीकरण करण्यात यावे. प्रत्येक टप्प्याच्या व्हिडिओ 
चित्रीकरणाचा कालावधी किमान ३ मिनिटाचा आव्यक राहील. 

i, काम सुरू करण्यापूर्वी एका बाजूने चित्रीकरण सुरुवात करून दुसऱ्या टोकापर्यंत संपूर्ण 
चित्रीकरण करण्यात यावे. 

i. व्हिडीओ चित्रीकरण करताना प्रत्येक वेळेस कामाचे जलसंधारण अधिकारी व 
कंत्राटदार/त्यांचा प्रशिक्षित तांत्रिक कर्मचारी यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. किमान दोन 
वेळेस खुद्द कंत्राटदाराची उपस्थिती आवश्‍यक आहे. 

ii. चित्रीकरणांमध्ये किमान दोन टप्प्यांमध्ये उप अभियंता व एका टप्प्यामध्ये कार्यकारी अभियंता 
यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. 

iv. देयके पारित करताना मोजमाप पुस्तिका सोबत चित्रीकरणाचा PenDrive सादर करावा. 
तसेच मोजमाप पुस्तिकेत नमूद करावे. 

४. सदर चित्रीकरणाची प्रत कार्यकारी अभियंता यांनी तपासावी व वरील सूचनांप्रमाणे 

चित्रीकरण नसल्यास देयक पारित करून होणार नाही. 


पृष्ठरपैकी२ 


११) 


१२) 
१३) 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७०९/जल-१ 


vi. चित्रीकरणाची किमान १५ सेकंदांची संक्षिप्त प्त विभागाच्या जिओपोर्टलवर Upload 
करण्यात यावी. 

७) कामाची गुणवत्ता उत्तम दर्जाची राहील याची सर्वस्वी जबाबदारी जलसंधारण अधिकारी/ 
उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी/ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची राहील. गुणनियंत्रण 
चाचण्या मापदंडानुसार करण्यात याव्यात. 
दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यापुर्वी, काम सुरू असतांना व काम पुर्ण झाल्यावरच्या सर्व टप्यांवर, 
सदर कामांची प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण पथकामार्फत तपासणी करण्यात यावी. क्रॉस 
चेकिंगसाठी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील कामे जि.प. यंत्रणेकडील 
उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी व जि.प. यंत्रणेच्या अखत्यारीतील कामे मृद व जलसंधारण 
विभागाचे उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांचेमार्फत दुरुस्तीचे काम सुरू असताना 
तपासणी करावयाची आहे. त्यांची नियुक्‍ती अप्पर आयुक्‍त जलसंधारण, मृद व जलसंधारण 
प्रादेशिक क्षेत्र, नागपुर यांचे सहमतीने प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी यांनी करावी. 


शासन निर्णय क्रमांक: गामुध-२०२२/प्र.क्र. २२/जल-१३, दि. २०-०४-२०२३ नुसार राज्यात 


गाळमुक्‍त धरण व गाळयुक्‍्त शिवार योजना राबविण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील 
बाबी तलावातील गाळ उपसण्याच्या कामाकरिता विचारात घ्याव्या. 

कामांची व्दिरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा जलसंधारण 
अधिकारी व उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांची राहिल. 

सदर दुरुस्तीचे प्रस्ताव प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांचे स्तरावर तपासणी केली 
असल्याने प्रस्तावात अपूर्ण माहिती किंवा चूकीची माहिती दिल्याचे निदर्शनास आल्यास यास 
सर्वस्वी प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी व त्यांचे अखत्यारीतील संबंधीत क्षेत्रीय अधिकारी 
जबाबदार राहतील. 

केलेल्या कामाचा तपज्ञील ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात यावा. 

शासन निर्णय मृद व जलसंधारण विभाग शा.नि.क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.५१६/जल-१, दिनांक 
११.१०.२०२३ मध्ये देण्यात आलेल्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


२.० या ४६ योजनांच्या कामावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रंमाक झेड एच-५, 
४७०२ लहान पाटबंधारे योजना, 
४७०२ ए ०७३ 
(२)(४) जुन्या मालगुजारी तलावांची पुनर्बांधणी व मजबुतीकरण (कार्यक्रम), 
पृष्ठरपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७०९/जल-१ 


५३, मोठी बांधकामे 

३.० सदरहू योजनांच्या दुरुस्तीच्या कामास वरील लेखाशिर्षांतर्गत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 
४.० प्रस्तुत आदेश प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१५१२१८२७४९२६ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकिंत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

PRAKASH Sa eer ene 


2.5.4.20=a7dc90f966c67 1a9acd0a599ee5{c497272e775d33643b14725c6a77 
432c673f, postalCode=400032, 


t=Maharashtr 
N | L KA N T H RAO PA T | L ialNumber=F 1EC28A96B2A52575AE4CCCAS 12D 1723F249D503AE7 1CF45 
8BA4863AACFFBF62, cn=PRAKASH NILKANTHRAO PATIL 
D 


2024.03.15 12:27:48 +05'30° 


(प्र. नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल,मंबई. 
) मा.मुख्यमंत्री, यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 
) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधान मंडळ सचिवालय,विधानभवन,मुंबई. 
) सर्व मा.संसद सदस्य,विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
4) सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
) मा. मंत्री (मृद व जलसंधारण)यांचे खाजगी सचिव 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
) सर्व Faroe विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव/प्रधानसचिव/सचिव. 
) मा. सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक 


१० महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

११) आयुक्त मृद व जलसंधारण, जळ आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर. 

१२ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर. 

१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गोंदिया 

१४ अपर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, नागपुर. 
१५) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर. 

१६ प्रादेशिक दक्षता गुणनियंत्रण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर. 

१७ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, गोंदिया. 

१८) कार्यासन अधिकारी (जल-४), जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) निवडनस्ती (जल-१). 


पृष्ठरपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७०९/जल-१ 


मृद व जलसंधारण विभाग 


जोडपत्र अ 
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपूर येथील गोंदिया जिल्ह्यातील गोंदिया व गोरेगाव तालुक्‍यातील ४६ माजी 
मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्ती कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत गोषवाराः- 

शासन निर्णय क्रमांक: मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७०९/जल-१ दिनांकः-१५ मार्च, २०२४. 


प्रचलित दुरुस्ती 
आर्थिक | संकल्पीत प्रत्यक्ष । । 
आर्थिक ल्पीत | संकल्पीत | प्रत्यक्ष होत डी दुरुस्ती नंतर | नंतर 
दुरुस्तीची मापदंडा ल असलेले होत पुनर्स्थापीत पुनर्स्थापीत 
तालुक Be या पुर्वी | दुरुस्तीची पाणी असलेले नत पुनर्स्थापीत | पुनर्स्थापीत 
जिल्हया कामाचे नांव व गट / सर्वे प्रति नुसार सिंचन असलेले 
अ.क्र ; याचे दुरुस्तीचे | रक्‍कम साठवण पाणी सिंचन होणारा पाणी | होणारी 
चे नांव नांव me वर्ष (रु. लक्ष) ow oe क्षमता कपता , साठवण निवन साठा सिंचन 
व किंमत । दुरुस्तीच्या (हेक्‍टर) क्षेत्र 
रक्कमेची । (सघमी) (सघमी) (सघमी) क्षमता 
(हेक्‍टर) 
टक्केवारी (हेक्‍टर) 
[१ | २ कै. :॥॥.-_- हँ. il Ger |. की || ८ Sb अकळ. ie "११. iF “aS १३ |. १४ | 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, ल.पा. विभाग जि.प. गोंदिया 
य यां मा.मा. त.दु. मुंडिपार १० 
१ | गोंदिया गोंदिया उ २०.१४ । ४६३६३ १९.०३ ४३.४४ | १२.०० ३३.२० ८.०० १०.२४ ४.०० 
गट नं. ११४ वर्षापुर्वी 
गोंदिया | गोंदिया मा.मा. त.दु. पांजरा १० 
२ | गोंदिया | गोंदिया S$ ७.४१ ४५४६० १८.६६ १६.३० ४.०० ७.१० १.०० ९.२० ३.०० 
गट नं. २२५ वर्षापुर्वी 
ricer वा मा.मा. त.दु. मुंडिपार १० 
३ | गोंदिया | गोंदिया S43 90.49 | ३७८४५ १५.५४ २७.९३ ७.०० १८.२० ३.०० ९.७३ ४.०० 
गट नं. २१८ वर्षापुर्वी 
रल ती मा.मा. त.दु. दतोरा १० 
४ | गोंदिया | गोंदिया डु ५.६७ | १७८४१ ७.३२ ३१.७८ ८.०० २०.९० २.०० १०.८८ ६.०० 
गट नं. ८१० वर्षापुर्वी 
wel dads मा.मा. त.दु. कामठा १० 
५ | गोंदिया | गोंदिया ी १२.४ ४५०२० १८.४८ २७.६१ ७.०० १९.३४ २.०० ८.२७ ५.०० 
(बिरसी) गट नं. ८७६ |। वर्षापुर्वी ae 
गोंदिया | गोंदिया मा.मा. त.दु. पांजरा १० 
६ | गोंदिया | गोंदिया Ss ८.०४ | ४६०४८ १८.९० १७.४६ ४.०० ८.९० २.०० ८.५६ २.०० 
गट नं. २०८ वर्षापुर्वी 
७ | गोंदिया | गोंदिया | मा.मा. त.दु. पांजरा | 9 | ८.९७ | ३६४७८ १४.९८ २४.५९ ६.०० १६.०४ २.०० ८.५५ ४.०० 


पृष्ठरपैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७०९/जल-१ 


गट नं. ८३ वर्षापुर्वी 
गोंदिया | गोंदिया मा.मा. त.दु. ईरी गट १० 
८ | गोंदिया | गोंदिया । डु १४.४३ । ३६३६६ १४.९३ ३९.६८ ११.०० २५.९० २.०० १३.७८ ९.०० 
नं. ५४३ वर्षापुर्वी 
ace जाडा मा.मा. त.दु. खातिया १० 
९ | गोंदिया | गोंदिया चि १२.७४ | ४५८६० १८.८३ २७.७८ ७.०० १९.०६ ४.०० ८.७२ ३.०० 
गट नं. ३०० वर्षापुर्वी 
गोंदिया | गोंदिया मा.मा. त.दु. कटंगी १० 
qo | गोंदिया | गोंदिया $ ५.१३ | ४२४६७ १७.४३ १२.०८ ३.०० ८.९० १.०० ३.१८ २.०० 
गट नं. ११० वर्षापुर्वी 
गोंदिया | गोंदिया मा.मा. त.द. किन्ही १० 
११ | गोंदिया | गोंदिया डु ८.०५ | ४०७८० १६.७४ १९.७४ ५.०० १३.६० ३.०० ६.१४ २.०० 
गट नं. ११६ वर्षापुर्वी 
गोंदिया | गोंदिया मा.मा. त.द्‌. देवरी गट | १० 
१२ | गोंदिया | गोंदिया डं ९.८७ | २८२८१ ११.६१ ३४.९० ५.०० १७.२० ३.०० १७.७० २.०० 
4. 430 वर्षापुर्वी 
गोंदिया | गोंदिया | TS: कारणी १० 
१३ | गोंदिया | गोंदिया अ ४.६५ । २९८२७ १२.२४ १५.५९ ४.०० ८.७० १.०० ६.८९ ३.०० 
गट नं. ३७४, ३७९ | वर्षापुर्वी ws 
गोंदिया | गोंदिया | AT TS: काटीगट। १० 
१४ | गोंदिया | गोंदिया , ७.९६ | ३२१८८ १३.२१ २४.७३ ३.०० १८.२० १.०० ६.५३ २.०० 
नं. ३६४, ३६५ | वर्षापुर्वी | °° 
गोंदिया | गोंदिया मा.मा. त.दु. माकळी १० 
१५ | गोंदिया | गोंदिया $ ५.५८ | ४८४८० १९.९० ११.५१ ३.०० ६.९० १.०० ४.६१ २.०० 
गट नं. १५१ वर्षापुर्वी 
मा.मा. त.दु. दासगाव F 
गोंदिया गोंदिया आंबेतलाव : छ 
१६ | गोंदिया । गोंदिया | (बु आंबेतलाव गट नं. १२.४१ | ४५८२७ १८.८१ २७.०८ ७.०० १८.५० ३.०० ८.५८ ४.०० 
वर्षापुर्वी 
४५५ 
गोंदिया | गोंदिया मा.मा. त.दु. दासगाव १० 
१७ | गोंदिया | गोंदिया $ ७.८९ । ४१०९४ १६.८७ १९.२० ५.०० ११.८० ३.०० ७.४० २.०० 
(खु.) नं. ४८६ वर्षापुर्वी 
ग्या यका मा.मा. त.दु. दासगाव १० 
१८ | गोंदिया | गोंदिया बु) नं $ 92.02 | ४७७४७ १९.६० २५.३० ७.०० ११.८० ४.०० १३.५० ३.०० 
(बु) नं. ५२८/५२९ | वर्षापुर्वी 
१९ | गोंदिया | गोरेगांव | मा.मा. त.दु. तेढा गट | qo १६.८४ । ४७०९२ १९.३३ ३५.७६ १०.०० २४.९० 4.00 १०.८६ 4.00 


पृष्ठरपैकी६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७०९/जल-१ 


नं. ३९८ वर्षापुर्वी 
ier यात मा.मा. त.द. पलळखेड़ा १० 
२० | गोंदिया | गोरेगांव चि ८.३० | ४२३४७ १७.३८ १९.६० ५.४८ 99.20 ३.४० ८.४० २.०८ 
गट नं. १९८ वर्षापुर्वी 
मा.मा. त.दु. ह 
वित त गोवारीटोला i fe) 
२१ | गोंदिया | गोरेगांव गट नं. ३.१६ | २१०६७ ८.६५ १५.०० ४.०० ११.४० २.०० ३.६० २.०० 
वर्षापुर्वी 
६२ 
मा.मा. त.दु. : 
गोंदिया गोरेगांव बाजारटोळा = ठे छ 
२२ | गोंदिया | गोरेगांव | बाजारटोला गटनं. १२.५५ | ४४१९० १८.१४ २८.४० । ११.०० १७.२० ७.०० ११.२० ४.०० 
वर्षापुर्वी 
२२३८ 
मा.मा. त.दु. : 
गोंदिया गोरेगांव i oO 
२३ | गोंदिया | गोरेगांव | हौसीटोला गट नं. aig १५.६० | ४३३५७ १७.८० ३५.९८ | १०.०० ११.५० ८.३० २४.४८ १.७० 
६२, ४६ S 
व वत मा.मा. त.दु. गिधाडी १० 
२४ | गोंदिया | गोरेगांव ति १७.९७ । ४५२६४ १८.५८ ३९.७० १२.२० २४.८० ८.०० १४.९० ४.२० 
गट नं. २७० वर्षापुर्वी 
य यात मा.मा. त.द. गणखैरा १० 
२५ | गोंदिया | गोरेगांव S ६.१७ । ४५७०४ १८.७६ १३.५० ५.२५ ८.९० ४.६० ४.६० ०.६५ 
गट नं. ४४२ वर्षापुर्वी 
य यार मा.मा. त.द. TST १० 
२६ | गोंदिया | गोरेगांव $ ५.९२ ४२५२९ १७.४६ १३.९२ ४.०० ७.६० १.०० ६.३२ ३.०० 
गट नं. २४१ वर्षापुर्वी 
आ. rere मा.मा. त.द. del गट १० 
२७ | गोंदिया | गोरेगांव ी S १४.८० | ३८९४७ १५.९९ ३८.०० १०.२० २२.२० ४.०० १५.८० ६.२० 
नं. ६५९ वर्षापुर्वी 
मा.मा. त.दु. : 
गोंदिया गोरेगांव चांगोटोला : A छ 
२८ | गोंदिया | गोरेगांव | चांगोटोला गटनं. ८.११ | ४७७०६ १९.५८ १७.०० ६.२५ ९.८० ३.०० ७.२० ३.२५ 
वर्षापुर्वी 
१२३ 
हा peers मा.मा. त.द्‌. गणखैरा १० 
२९ | गोंदिया | गोरेगांव $ १४.४५ | ३९२६६ १६.१२ ३६.८० १५.०० २१.३० ४.६० १५.५० १०.४० 
गट नं. ५६७ वर्षापुर्वी 


पृष्ठरपैकी७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७०९/जल-१ 


Fe यात मा.मा. त.द. बाम्हणी १० 
३० | गोंदिया | गोरेगांव डे १५.९३ । ४६०९४ १८.९२ ३४.५६ ९.२० २१.३५ ७.५० १३.२१ १.७० 
गट नं. ४३५ वर्षापुर्वी 
क काज क मा.मा. त.द. चिल्हाटी १० 
३१ | गोंदिया | गोरेगांव $ 2.00 ४१३६० १६.९८ २१.७६ ७.१८ ९.१६ 4.00 १२.६० २.१८ 
गट नं. २२६ वर्षापुर्वी 
या आयव मा.मा. त.दु. तुमसर १० 
३२ | गोंदिया | गोरेगांव । षु. ४३०३० १७.६७ ६०.४० | १३.६५ | ४६.५० ६.४० १३.९० ७.२५ 
गट नं. ६८३, ६८४ | वर्षापुर्वी नि 
sien याच मा.मा. त.द. TST १० 
३३ | गोंदिया | गोरेगांव S १३.७५ । ३९२८६ १६.१३ ३५.०० १२.३२ २४.९० ९.४० १०.१० २.९२ 
गट नं. २२९ वर्षापुर्वी 
मा.मा. त.दु. गिधाड़ी र 
गोंदिया गोरेगांव छ 
३४ | गोंदिया | गोरेगांव | ३४०, ३४१, ३४२ गट ११.२१ | ४५३८५ १८.६३ २४.७० ८.०० १४.६५ ६.०० १०.०५ २.०० 
| वर्षापुर्वी 
नं. 
मा.मा. त.दु. 5 
गोंदिया गोरेगांव . छ 
३५ | गोंदिया | गोरेगांव | कवलेवाड़ा गट नं. ८.३१ | ३२७८१ १३.४६ २५.३५ | ७.३० १८.७२ | ६.१० ६.६३ १.२० 
वर्षापुर्वी 
३०२ 
गोंदिया याव मा.मा. त.दु. बागडबंध १० 
३६ | गोंदिया | गोरेगांव $ २.४० १७९१ ०.७४ १३४.०० | ५८.५० १०९.२० | ४५.३० २४.८० १३.२० 
गट नं. २०३ वर्षापुर्वी 
वि याव मा.मा. त.दु. हिरापुर १० 
३७ | गोंदिया | गोरेगांव $ J १०.१६ | ४७७० १९.५८ २१.३० ५.१० १४.६० १.०० ६.७० ४.१० 
गट नं. २४१ वर्षापुर्वी 
ल्या. आण्यांच मा.मा. त.दु. बागड़बंध १० 
३८ | गोंदिया | गोरेगांव $ ३.८४ | २३४८६ ९.६४ १६.३५ | ७८.१४ ११.२० ६१.३० ५.१५ १६.८४ 
गट नं. १४९ वर्षापुर्वी 
क शिरी मा.मा. त.द. बघोली १० 
३९ (| गोंदिया | गोरेगांव र्ड ६.९१ ४४०१३ १८.०७ १५.७० ४.०० ९.८० १.५० ५.९० २.५० 
गट नं. ३३४ वर्षापुर्वी 
त प मा.मा. त.दु. PS! १० 
vo | गोंदिया | गोरेगांव SB 3.03 २६९३३ ११.०६ ११.२५ | ८७.०० ५.६७ ६५.५० ५.५८ २१.५० 
गट नं. १३९ वर्षापुर्वी 
४१ | गोंदिया | गोरेगांव | मा.मा. ag. सोनेगांव oe ११.९४ | ३५५६७ | १४.६० ३३.५७ | ९.०० २४.६० | ५.०० ८.९७ ४.०० 


पृष्ठरपैकी८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७०९/जल-१ 


गट नं. ४२९ वर्षापुर्वी 
गोंदिया गोरेगांव मा.मा. त.द. साईटोला | १० 

४२ | गोंदिया | गोरेगांव 3. Ag ५.९० ५६०३० २३.०० १०.५३ ३.०० ७.६० १.०० २.९३ २.०० 
गट नं. १८६ वर्षापुर्वी 
गा | ania FLAT. त.द. कऱ्हाड़ी १० 

४३ | गोंदिया | गोरेगांव $ ११.९४ | ३५५६७ १४.६० 33.49 | ३३.५० २७.४० ३१.५० ६.१७ २.०० 
गट नं. २५२ वर्षापुर्वी 
नया आत मा.मा. त.द. पालेवाड़ा | १० 

४४ | गोंदिया | गोरेगांव s 92.43 | ४४७५० १८.३७ २८.०० । १०.२२ १७.३० ८.०० १०.७० 222 
गट नं. ९४ वर्षापुर्वी 
गो बव मा.मा. त.द. मोहगांव १० 

४५ | गोंदिया | गोरेगांव $ १०.४१ | ३८५५६ १५.८३ २७.०० ११.३४ १७.२० ९.५० ९.८० १.८४ 
तिल्ली गट नं. ३८६ | वर्षापुर्वी 
मा.मा. त.दु. ; 
गोंदिया गोरेगांव खोसेटोला A छ 

४६ | गोंदिया | गोरेगांव | खोसेटोला गटनं. ५.०४ | २७४६६ । ११.२८ १८.३५ | ४.१५ १०.४० | १.७० ७.९५ २.४५ 
वर्षापुर्वी 

१३० 
एकुण ४६ ४६६.१८ १२९१.७५ | ५६२.९८ | ८४५.२९ | ३६८.६० | ४४६.४६ १९४.३८ 


रुपये ४६६.१८ लक्ष (अक्षरी रुपये चार कोटी सहासष्ट लक्ष अठरा हजार फ़क्त) 


Digitally signed by PRAKASH NILKANTHRAO PATIL 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND WATER 
Pp RA KA S H CONSERVATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=a7dc90f966c67 1a9acd0a599ee5fc497272e775d33643b14725 

6a77432c673f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


NILKANTHRAO PA [0 ate 
(प्र. FY. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठरपैकी९ 


